दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, 
पुणे येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
बॅडमिंटन स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- 
५९/२/२०१८-१९/०७७5७88, दि.१२.१२.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कबड़ी/२०१८-१९, 
FF .2¥.09.2098. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
उपसंक्री/अभानासे/१८-१९/का-४/२२९, दि.३०.०१.२०१९. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, 
बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा 
२०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय 
जिमखाना, मुंबई येथे दि.१४ जानेवारी,२०१९ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली 
होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र 
'क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे 
आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.८२,८२०/-(रुपये ब्याऐंशी हजार आठशे वीस wad ) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 


अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी fest व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक ११ ते १३ फेब्रुवारी,०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण 
शिबिरासाठी व दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी,२०१९ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 
दिनांक ०८ जानेवारी, 2098 (म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते 
ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्तविभागचा झासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०८ ते २१ फेब्रुवारी,२०१९ 
(प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास, या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" 
म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च 
संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, 
दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष 
बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय 
जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर 
करणे आवड्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (of) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (08)(02) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाचा wate, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व 
अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०७१४५३५६५८२१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Raj e nd ra DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


Shankarrao Pawar ० department 


(राजेंद्र TAR) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 
दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 
स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. । खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट  किटबॅग विभाग / कार्यालय 
१) श्री. रोहन कडू, भूकरमापक नाही | नाही | उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, हवेली, पुणे. 
२) | डॉ. अनुप इंगळे, भौतिकोपचारतज्ञ नाही | नाही | जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा. 
3) श्री. aoe बागडे, सहा.सरकारी' होय होय | सहा. संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता अभियोक्‍्ता,नागपूर 
४) श्री. सचिन पाटील, वरीष्ठ लिपिक नाही नाही । कार्यकारी अभियंता, जळगांव पाटबंधारे 


विभाग, जळगांव. 


५) | at. सुहास सपकाळ,सहा. अभियंता श्रेणी २। होय होय | अधीक्षक अभियंता गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे 


६) । श्री. प्रविण मुंढे, कक्ष अधिकारी होय होय | शालेय शिक्षण व pret विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
७ । श्री. मनिष चिखलकर, कनिष्ठ लिपिक होय | होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती 
८) _ श्री. रवि कोळगे, लघुलेखक निम्मश्रेणी होय | होय | उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, फलटण 
उपविभाग, फलटण. 
९) | at. नितीन गायकवाड, अवर सचिव नाही | नाही | उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
qo) | डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी | होय | होय | जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
अधिकारी 
११) | श्रीमती फारोक मुकादम, होय | होय । जिल्हाधिकारी मुंबई शहर, निवडणूक 
उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शाखा, ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट. 
१२) श्रीमती शारदा पाटील, कक्ष अधिकारी होय | होय । राज्य माहिती आयोग, कोंकण खंडपीठ, 
बेलापूर. 


१३) | श्रीमती ममता सपकाळे, कनिष्ठ अभियंता । नाही नाही । कार्यकारी अभियंता, तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, जळगांव 


qx) | श्रीमती निलीमा चिमोटे, सहाय्यक कक्ष | होय होय । सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अधिकारी 
१५) | श्रीमती नयना गुंडे, कार्यकारी संचाळक होय होय । पुणे महानगर, परिवहन महामंडळ लि. 
१६) | श्रीमती सीमा साळुंखे, निवड soft) नाही | नाही | ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लघुलेखक 
१७) | at. शशिकांत भिसे, कक्ष अधिकारी | होय होय | महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
(प्रशिक्षक) 
१८) | श्री. व्यंकटेश भट, उपसचिव होय होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(व्यवस्थापक) 
Rajendra Shankarrao शतय 
Pawar 11. गा 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या बॅडमिंटन संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


ब) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्चे 


दोन पंचांचे मानधन १,५००/- 
चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी/ प्रतिनिधी व पंच यांच्यासाठी 
चहा/ अल्पोपहारावरीळ खर्च. 


इतर किरकोळ खर्च/ झेरॉक्‍्स/ मुद्रण सामग्री व इतर खर्च. 
प्रशिक्षण शिबिराकरिता खर्च. 
आयोजनाचा खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ 
क्षक यांच्या चहा व अल्पोपहारावरील खर्च. 

४ बॉक्स हाटलकॉक्स (प्रत्येकी रु. १,४४०/- प्रमाणे.) 

संघासाठी साहित्य 
7 

वैयक्तिक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च :- 

१८ SSX रु. ३१००/- प्रमाणे (३१००५ १८) 
cal 
a 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Rajend fa Shan karrao DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
Pawar = School Education and Sports Department 
Date: 2019.02.07 14:57:39 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ब) | 
१_| 
२ 

BT 
Z 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र क 


दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 

दिं डॉ. अजुन गुंडे, जिल्हा परिषद, सोलापूर 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२ श्री.सचिन बा. पाटील, वरीष्ठ लिपिक । कार्यकारी अभियंता,जळगांव पाटबंधारे विभाग, 

जळगांव. 

3 श्री. मनीष अ. चिखलकर, कनिष्ठ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
लिपिक 

४ | ait. महेश म. मेश्राम, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कॅम्प अमरावती. 
सहा. प्रणाली प्रशासक 

4 | श्री. स्वप्निल सु. उपासे, जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय, अमरावती. 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक 

६ | A. दत्ता सोनकांबळे, अधिपरिचारक | शासकोय कॅन्सर रुग्णालय, औरंगाबाद 

७ | St. नितिठा र. कळसकर, शासकीय कॅन्सर रुग्णालय, औरंगाबाद 
अधिपरिचारक 

८ | ait. सुहास पाटील, सहा. संचालक शिव छत्रपती क्रोडा संकुल, म्हाळुंगे, बालेवाडी, पुणे 
क्रीडा 

९ श्री. संदीप जी. काकडे, कनिष्ठ लिपिक | मृद व जलसंधारण उपविभाग, दर्यापूर, अमरावती 

१० | श्री. किशोर पाटील, तलाठी तहसिलदार कार्यालय, बदनापूर, जालना. 

(99 | श्री. संचित देशपांडे, दुय्यम निबधक | प्रधान मुद्रांक कार्यालय, 

१२ श्री. रोहन सि. कडू, भूकरमापक उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, हवेली, पुणे. 

१३ | श्री. अनुप अं. इंगळे, भौतिकोपचारतज्ञ । जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा. 

१४ | श्री. रवि hb. कोळगे, लघुलेखक उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, फळटण उपविभाग, 

फलटण. 

१५ | att. शैलेश बागडे, सहाय्यक संचालक व अभियोक्ता कार्यालय, नागपूर. 
सहायक सरकारी अभियोक्ता 

१६ | श्री. सुहास प्र. सकपाळ, अधीक्षक अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे, गुण्वत्ता 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ भवन, येरवडा, पुणे-६. 

१७ श्री. शैलेश चं. सोमाणी, राज्यकर | वस्तू व उसेवा कर भवन, येरवडा, पुणे -६. 
आयुक्‍त 

१८ | श्री. गणेश म. पाटील, शिपाई जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


१९ | श्री. सचिन कृ दोड, 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर | 


वैद्यकीय सामाजिक अधीक्षक 
२० श्री. सचिन रा. वायडा, कनिष्ठ | अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पू), मुंबई. 
लेखापाल 
२१ श्री. संदीप शि. बोरगे, लिपिक ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
टंकलेखक 
२२ | श्री. शशिकांत नं. भिसे, कक्ष अधिकारी | महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३ श्री. नितीन गायकवाड, अवर सचिव । उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४ श्री. सुशिल मोरे, लिपिक टंकलेखक | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२५ श्री. प्रशांत बोरकर, वैज्ञानिक अधिकारी | वैद्यकिय अधिक्षक, बाई गंगाबाई स्री रुग्णालय, 
गोंदिया. 
२६ श्री. कौस्तुभ अ. बेनकर, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिचन विभाग, यवतमाळ. 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 
२७ | श्री. संदीप मा. भोईर, शिपाई जिल रुग्णालय, रायगड, अलिबाग 
२८ श्री. प्रविण मुंडे, कक्ष अधिकारी शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९ श्री. संदीप ढाकणे, अवर सचिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
30 | a. व्यंकटेश भट, उपसचिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१ | श्री. सुरेश नाईक, अवर सचिव मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३२ | सुहास चव्हाण, अवर सचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३३ | श्री. अशोक अत्राम, सह सचिव कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४ | श्री. Sus मोर, शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, PARIS, मुंबई 
३५ | डा. डेव्हीड अल्वारीस, उपायुक्‍त वस्तू व सेवा कर सह आयुकत, नोडल युनिट-१, वस्तू 
व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
३६ | श्री. सागर स. तायडे, इमारती प्रकल्प उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम 
सहा. कार्य अभियंता विभाग, धुळे. 
३७ | श्री. कुंदन कृष्णा कदम, प्रथम लिपिक | सार्वजनिक बांधकाम प्रा. विभाग, कोकण, मुंबई., 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ फोर्ट, मुंबई. 
३८ | डा. श्रीकांत पुलकुंडवार, उपसचिव  । उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३९ | श्री. अभिजित प्र. खंडाळे, भांडारपाळ । शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद. 
४० | श्री. लक्ष्मण बा. मामडे, निदेशक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद. 
४१ | श्री. सुनिल प्र. देवळे, लिपिक कामगार आयुकत कार्यालय, मुंबई. 
टंकलेखक 
४२ | श्री. सचिन भा. हेंबाडे, लिपिक उपनियंत्रक शिधावाटप, ठाणे. 
टंकलेखक 
४३ | श्री. मेघराज सोरते, लघुलेखक मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
४१ | श्रीमती मेधा दे. अमृतकर, मोजणीदार | गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


—— 


श्रीमती ममता सपकाळे, कनिष्ठ | कार्यकारी अभियंता 


, तापी 


TH पाटबंधारे विकास 


BQ 
अभियंता महामंडळ, जळगांव, 

४३ | श्रीमती निलीमा चिमोटे, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहा. कक्ष अधिकारी 

४४ | श्रीमती फारोक मुकादम, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर,निवडणूक शाखा,ओल्ड 
उपजिल्हाधिकारी कस्टम हाऊस, फोर्ट. 

४५ | श्रीमती रुपाली अ. महाडीक, वस्तू व सेवा कर भवन, पुणे विभाग, पुणे. 
विक्रीकर उपायुक्‍त 

४६ । कु. अनितारा. हेबाडे, लिपिक अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, गृह विभाग, 
टंकलेखक मुंबई. 

४७ | सौ. सीमा साळुंखे, निवड श्रेणी | ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लघुलेखक 

४८ | श्रीमती धनश्री सं. चव्हाण, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
संशोधन सहाय्यक 

४९ | श्रीमती शारदा पाटील, कक्ष अधिकारी । राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, बेलापूर. 

go | श्रीमती रेश्मा चव्हाण, उ.श्रे.लघुलेखक | ore’ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५१ | श्रीमती वीणा अ. साळुंके, शिधावाटप कार्यालय क्र. २० अ जांबोरी मैदान, वरळी, 
शिधा वाटप निरिक्षक (प्र.) मुंबई. 

५२ श्रीमती मधुरा क. राणे, लिपिक | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
टंकलेखक 

५३ ।श्रीमती मेघा वि. नागमोते, | विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती, तालुका 
कृषि सहायक भातकुली, जिल्हा- अमरावती. 

५४ श्रीमती स्वाती कृ. बावणे, उपनियंत्रक शिधावाटप, ग- परिमंडळ, कांदिवली (पो, 


लिपिक टंकळेखक 


मुंबई. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, S 


Rajendra 
Shankarrao Pawar 


( राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = School Education and Sports Department 
Date: 2019.02.07 14:58:34 +05'30" 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


